महाराष्ट्र शासन 
एसपीबी-२०२४/प्र.क्र.३९/सां.का.१ 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जून, २०२४. 


वाचा : १) सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ यांचे पत्र क्र.रंप्रपम/ 
संगणकीकरण/२०६८/२०२४, दि.१६.०४.२०२४. 
२) सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ यांचे पत्र क्र.रंप्रपम/ 
संगणकीकरण/२०८६/२०२४, दि.१८.०४.२०२४. 
ज्ञापन : 
रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई या कार्यालय व मे. सिनर्जी आयएनसी, प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई या 
कंपनीशी संगणक, प्रिंटर इत्यादीच्या वार्षिक देखभालीसाठी दि. ०१.०२.२०२४ रोजी करार करण्यात आलेला 
असून, सदर कराराचा कालावधी दि.०१.०२.२०२४ ते दि.३१.०१.२०२५ आहे. सदरहू कामे पूर्ण करुन 
घेण्यासाठी कंपनीचे देयके विहित मुदतीत अदा करणे आवश्‍यक आहेत. सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात 
लेखाशिर्ष (२२०५ १३८३) १७-संगणक खर्च या शिर्षाखाली माहे एप्रिल ते जुळै-२०२४ या कालावधीसाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून रु.१९,०००/- (रुपये एकोणीस हजार फक्त) संगणक, प्रिंटर 
देखभालीसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिळा उपविभाग तीन अ.क्र.४ नियम क्र.२७ (२) (ओ 
नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त प्राधिकारानुसार सदर खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ लेखाशिर्ष (२२०५ १३८३) (०२) रंगभूमी 
परिनिरीक्षण मंडळ (०२) (०१) राज्य रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे कार्यालय (अनिवार्य) १७-संगणक 
खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०४. यासाठी सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या दुय्यम अधिकाऱ्यास या संबंधित देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०५. सदरचे ज्ञापन हे नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५९/का-१४४३, दि.०९.०५.२०२४ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४११/२०२४/व्यय-१५,दि.१४.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एसपीबी-२०२४/प्र.क्र.३९/सां.का.१ 


०६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
झाला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०६२०११२०२८४५२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIROODHA र 
SURYAKANT DESHPANDE = 


(अ. सु. देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२. उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा)-एक, महाराष्ट्र,मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. उप सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(यांना उक्त अनुदानाची रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे उपलब्ध करुन 
देण्यासंदर्भातील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित) 

९. निवडनस्ती (सां.का.१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


